महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ जुले, २०२४ 


आदेशा 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्र. असब-१२२२/प्र.क्र.२१/१४, 
दिनांक २८.०६.२०२३ 


उपरोक्त संदर्भाधिन आदेशान्वये, श्री.जयंत आत्माराम विसपुते, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
यांची कृषि व पदुम विभागामध्ये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.ज.आ.विसपुते, अवर सचिव यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय 


कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना नियोजन विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२३१६५८१८३३०७ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=23bc53b7f4f1 ca24ad7fdd55b6399798 1 6e6e784d75d5396 
d0f50367308ecc8b, hi 


SAHADEO २१११0 ळळ 
(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
३.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५.सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/नियोजन विभाग/कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.श्री.जयंत आत्माराम विसपुते, अवर सचिव 
७. निवडनस्ती- कार्या. प्रशा-१ 


